महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावी नंतर दोन 
वर्ष कालावधीमध्ये नामवंत खाजगी 
प्रशिक्षण संस्थेच्या साह्याने अभियांत्रिकी 
व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे मार्गदर्शन 
करण्यासाठी योजना राबविण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- शाआज्ा-११२२/प्र.क्र.२१३/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- १) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आसंप्रस/२०२२/स्पर्धा परीक्षा/प्र.क्र./”का-४/३८३,दिनांक ०७/०९/२०२१. 
२) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. विकेस-२०२१/प्र.क्र.१६/का.१९, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०२३ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शाआडा-११२२/प्र.क्र.२१३/का-१३, 
दिनांक ०८ जून, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा क्र. ३ येथील दिनांक ०८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक २ येथील “विद्यार्थी निवड व प्रवेश परीक्षा” या शिर्षाअंतर्गत “आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे याऐवजी आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक” असे 
वाचावे. 


२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०८२३१६५३४४२०२४ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIUJESING Se et et a 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, Cod 


‘Maharasht 
F A TT | E 5 | N G 2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c6 1 SbeS666dc0ars4fcf5038: 
id ba, 
do! DDE30B7B971C12ACS5E78F6BE2C672CA11B7A98CE, 
॥ =2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E7 
2EFA5S74CASE29FF528BC8015, cn=VUESING FATTESING VASAVE 
Date: 2023.08.23 16:59:03 +05'30' 
(वि.फ .वसावे ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव , राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-११२२/प्र.क्र.२१३/का-१३ 


AN 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 


) 
8) 
) 
) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
) 
) 
) 


o~ 


4 


£33) 


७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर). 
९) उप सचिव (सर्वी आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) उपसचिव (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) कक्ष अधिकारी (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती कार्यासन -१३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


